महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२१/प्र.क्र. ९६/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande@nic.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. 022-2298 3889 हुतात्मा राजगुरु चौक , 


मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२२ 


ज्ञापन :- 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ :- १ शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 
2) जलसंपदा विभाग, शासन ज्ञापन क्र. ठेवियो १०.२१/प्र.क. ४५/२१/ अर्थ-१ 
दि.२३.०७.२०२१ 


प्रति, 


Ee) 


) अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी. 
) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 

) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 

) अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे. 

) अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 

) 

) 

) 

) 


AD 


CC AN 


Cc 
ae 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

१०) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 

११) अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे. 

१२) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ (उ.सं.), कोल्हापूर. 

१३) अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला. 

१४ अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 

१५) अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर. 

१६) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१७) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

१८) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर. 

१९) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn S&S ८:८४ 


vo 


२०) अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
२१) अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा, ठाणे. 

२२) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प,ओरोस, सिंधुदुर्ग. 

२३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

२४) अधीक्षक अभियंता, धूळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

२५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 

२६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर. 

२७) अधीक्षक अभियंता, सातारा/ सिंचन मंडळ, सातारा. 

२८) अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२१/प्र.क्र. ९६/अर्थ-१ 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 
अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 
निर्वाह निधी (०१(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या 
लेखाश्ीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत 
कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू. ३२,२५,०००/- (रक्‍कम रू. बत्तीस लक्ष पंचवीस हजार 
फक्त) इतका निघी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. १०.०३.२०२२ पुर्वी 
खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची 
राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो 
खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रिकस्निलिएडान स्टेटमेंट) 
महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१२७१६४७३१४६२७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.01.27 16:49:39 +05'30' 
(सतिडा जोंधळे) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - विवरणपत्र 

प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

२) प्रधान सचिव (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


QS *> Ol (Tr ( 


पृष्ठ २ पैकी २ 


बीजीएम १९०.२९/प्र.क्र. ९६/अर्थ-१,दि.२७/०१/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अधौक्षक अभियंता, के. विनायक सदानंद |।बरोष्ठ लिपीक| «= PWMH- श्रीमती वर्षा विनायक ६०,००० 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रजपूत ६७०३८ रजपूत,पत्नी 
कुवारबाव, रत्नागिरी 
अधौक्षक अभियंता, |।९१) के. श्री. सुहास आनंदा । वरीष्ठ लिपोक | PWMH-98 823 | श्रीमती रंजना सुहास देवकांत ६०,००० 
सांगली २) श्रीमती सुलोचना foe = |TLIPMD- | श्री आनंद पांडुरंग पाटील व ६०,००० 
पांडुरंग जुगदर १७७ श्री विजय पांडुरंग पाटील शय्या 
अधौक्षक अभियंता, |के. प्रकाश महादेव गुरव । कालवे KID/KOp/ | श्रोमती सुशीला प्रकाश ६०,००० 
कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, गुरव, पत्नी शय्या 
कोल्हापूर 
अधौक्षक अभियंता, १) के. तात्या बाबू गुंड मजुर । कुपाबि-२/५२० | श्रीमती कुसुम तात्या गुंड, ६०,००० 
२) के. अमसिध्द कलप्पा। मजुर | कुपावि-२/२४८ | श्रीमती सिध्दुबाई अर्मासध्द ६०,००० 
बिली ळक शिना 
अधौक्षक अभियंता, १) के.माधव गोविद | वाहन चालक | 7?७॥प- श्रीमती विणा माधव ६०,००० 
मंडळ, सातारा २) के. अनिल भास्कर | अनुरेखक | PWMH- श्रीमती सुप्रिया अनिल ६०,००० 
line ia 
अधौक्षक अभयंता व | 8) कै. परमेश्‍वर केरु मजुर |AMPD-2&0_—_ | श्रीमतो रोहिणी परमेश्वर ६०,००० 
प्राधिकरण, अहमदनगर |२) जगन्नाथ एकनाथ भांडारपाल | PWMH- श्रीमती कल्पना जगन्नाथ ४५,००० 
haa a 
३) के. रामभाऊ सोमा मजूर ।ए)) ११८ श्रीमती रखमाबाई रामभाऊ ६०,००० 
= pee या 
४) के. नंदकिशोर शाखा PWMH श्रीमती वंदना नंदकिशोर ६०,००० 
विश्‍वनाथ मोराणकर मोराणकर, पत्नी शिंक 
कार्यकारी संचालक, ITH |१) के. नरेश तुकाराम शिपाई | वर्ग-४/विपाविम- | श्रीमती शालु नरेश ६०,००० 
महामंडळ, नागपूर |।२) कै. प्रताप बाबुलाल नाईक ।वर्ग-४/वबिपाविम- | श्रीमती मिना प्रताप मडावी, ६०,००० 
कण | 00 000 वनी | ४४ 


अधीक्षक अभियंता, के. श्री. सिध्दार्थ वनवास श्रीमती सुनंदा सिध्दार्थ ६०,००० 
गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, ।पाटील पाटील, पत्नी शय्या 
नागपूर 
अधीक्षक अभियंता व मजुर ६०,००० 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 4 
प्राधिकरण, नाशिक 


६०,००० 


अधौक्षक अभियंता, के. श्री. दिलीप 
नागपूर पाटबंधारे मंडळ, ।माणिकराव शेंडे अभियांत्रिको 
नागपूर सहाय्यक 


अधौक्षक अभियंता, गुण 
नियंत्रण मंडळ, पुणे 


११ 1००३५ कै. किशोर निवास माने कनिष्ठ ।एफ्राशप - श्रीमती प्रिया किशोर माने 
अभियंता ।७२५३४ पत्नी 


१२ 1०2०३९ अधीक्षक अभियंता, ।९)के. श्री. भगवान मदतनीस =|MDK/CRT/ | श्रीमती मंगल भगवान ६०,००० 
कोल्हापूर २) के. श्री. लक्ष्मण जोडारी |ए?फ्ाशात- श्रीमती शालन लक्ष्मण ६०,००० 
feet eet | 


१३ 1००2४७ अधीक्षक अभियंता, |।के. श्री. त्र्यंबक काशिनाथ | कनिष्ठ ।एफ्राशप - श्रीमती शोभा त्र्यंबक ६०,००० 
1 अकोला सिंचन मंडळ, ।अहीरराव अभियंता अहीरराव, पत्नी शय्या 
अकोला 
शड loose | अधौक्षक अभयंता, set |१) के. अंबरलाल मजुर = |MMID-%08 ।श्रीमती लोलीबाई ६०,००० 


अमरावती २) के. शशांक पां. उपविभागीय |BRBN/ ५९६२७| श्रीमती अंजलो शशांक ६०,००० 
sect | 
३) के. पांडुरंग नामदेव मजुर  ।काअ/ उवपावि - | श्रीमती सुनंदा पांडुरंग ६०,००० 
वकक ll ia 
मदतनीस |।काअ/ उबपावि - | श्रीमती चंद्रकांता नरेंद्र पोळ, ६०,००० 


Riss लिपीक | बौआरबोएन  । श्रीमती पुष्पा किशोर ६०,००० 
धकाते,पत्नी 

जशिउसिंव्यउर्पावे | श्रीमती शोभा किसन ६०,००० 

दौंड/ ०७ चाबुकस्वार,पत्नी 


४) के.नरेंद्र भिकुजी पोळ 

१५ 1००५७ |अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर |के. किशोर गंगाधर धकाते 

पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
१६ 1००५८ अधीक्षक अभियंता, पुणे |१) के. किसन रामभाऊ मजुर 

पाटबंधारे मंडळ, पुणे |चाबुकस्वार 
२) के. गबळु निवृत्ती मजुर ।खपावि/पवना / | श्रीमती मंदाबाई गबळु ६०,००० 
१०२ वायभट, पत्नी 

१७ 1००५९ |अधौक्षक अभियंता, नांदेड ।कै. काशिनाथ होसाजी ढगे ६०,००० 

पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


arse 
चोकोदार = |UPPD2/ ११०५ | श्रीमती लक्ष्मीबाई काशिनाथ 
ज्र 1००६० अधीक्षक अभियंता ब |१) कै. कलण्पा देवप्पा अनुरेखक |?७॥॥- श्रीमती प्रगती कलप्पा ६०,००० 
प्राधिकरण, सोलापूर ।२) कै. आण्णासाहेब संदेशक =| PWMH- श्रीमती इंदुमती ६०,००० 
दत्तात्रय देशमुख ६२७५९ आण्णासाहेब देशमुख, पत्नी 
व तीन मुले 


ie 
रामलिंग अरबळे लिपीक |८३१८४ मल्लिनाथ अरबळे, पत्नी 
४) कै. तुकाराम चांगदेव | कारकून |PWMH - श्रीमती छाया तुकाराम ६०,००० 
८४ i eel |“ 
र्‌ 1००६८ अधीक्षक १) के. श्रीमती मंजुषा PWMH- श्री. गोतम नाना लोढे, पती ६०,००० 
संशोधन ब विकास ।|२) कै. शशिकांत धोंडू मजुर शशिकांत 
३) कै. गणेश रघुनाथ संशोधन 
जाधव सहाय्यक 
४) के. अजित पंढरीनाथ शाखा = | PWMH- श्रीमती जयमाला अजित ६०,००० 
on ew feet || 
५) के. शांताराम वाहन चालक | PWMH - श्रीमती सुमन शांताराम ६०,००० 
fet eet | 


8 
IRD-¥ श्रीमती साधना शशिकांत ६०,००० 
धोत्रे, पत्नी 
२० 1००६९ अधीक्षक अभियंता व |१) के. पुडलीक संपत मजुर  |संचालक / श्रीमती सुशिला पुंडालक ६०,००० 
सहसंचालक, महाराष्ट्र ।खांदवे मेरी/६३५ खांदवे, पत्नी 
अभियांत्रिको संशोधन 


| 
A> 
i 
) 
4 


PWMH- श्रीमती कल्पना गणेश ६०,००० 
८३६०७ जाधव, पत्नी 


संचालक / 
मेरी/६०४ 
PWMH - 
८२५४८ 
हेमप्रवि- १७ 


६०,००० 


श्रीमती मंजुळा ज्ञानेश्‍वर 
श्रीमती संगिता संजय ६०,००० 
| 


श्रीमती कुंदाबाई गणपत ६०,००० 
पाटील 


१60090. 
श्रीमती अचना भरत जाधव, ६०,००० 
पत्नी 


श्रीमती विमलबाई ६०,००० 
शंकरसिंग मोरे, पत्नी 

श्रीमती सिमा जितेंद्र ६०,००० 
सोनवणे, पत्नी 

श्रीमती मायावती अमृत 


आखाडे, पत्नी 

ओआयडी - १६६ | श्रीमती इंदुबाई WH ALT, ६०,००० 
पत्नी 

LID - १०८ श्रीमती रत्नमाला मनोहर ६०,००० 
जाधव, पत्नी 


श्रीमती जयश्री दिलोप ६०,००० 
सणस, पत्नी 


श्रीमती अंबिका श्रीराम ६०,००० 
उमाळे, पत्नी 


संस्था, नाशिक २) के. ज्ञानेश्वर तुकाराम | मजुर 
| 
३) के. संजय दत्तात्रय कनिष्ठ 

कै. गणपत लक्ष्मण चौकोदार 

अधौक्षक अभियंता, दाक्षिण |१) के. तातू अजुंन चव्हाण| शिपाई 

कोकण पाटबंधारे प्रकल्प, | 


ओरोस, सिंधुदुर्ग  ।२) कै. भरत साबाजी आरेखक 
कार्यकारी संचालक, तापी ।के. शंकर्रासग वामनराव | कालवा 
पाटबंधारे विकास मोरे 
के.जितंद्र शिवराम टंकलेखक 


महामंडळ, जळगांव 
अधीक्षक अभियंता,धूळे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
धुळे 
के. अमृत दामू आखाडे । कालवा 
अधौक्षक अभियंता व |१) के. भरु गोविद नरसिंगे। मजुर 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास pene | 
प्राधिकरण, लातूर  |२) कै. मनोहर अजुंन शिपाई 
bal 
अधौक्षक अभियंता, के. दिलीप आबुराव कनिष्ठ 
सातारा/ सिंचन मंडळ,  ।सणस अभियंता 
सातारा 


अधीक्षक अभियंता व 

अधीक्षक अभियंता, के. श्रीराम महादेव उमाळे | मजुर |ल.पा.बी. ३९८ 
बाशिम पाटबंधारे मंडळ, 

वाशिम 


प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास 
प्राधिकरण, जळगांव 
एकुण (रुपये बत्तीस लक्ष, पंचवीस हजार फक्त) 
अनुक्रमांक ६ (२) येथील के. श्री. मंडलोक यांच्या वारसांना दिनांक २३.०७.२०२१ या शासन ज्ञापनान्बये अनवधानाने रु. ६०,०००/- ऐबजी रु. १५,०००/- 
अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. तरी या आदेशान्वये कै. श्री. मंडलीक यांच्या वारसांना उर्वरित रु.४५,०००/- इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत 
आहे.तरी दि.२३.०७.२०२१ च्या ज्ञापनान्वये वितरीत केलेले रू १५०००/- Wa करण्यास या ज्ञापनान्वये अनुमती देण्यात येत आहे. 


अधौक्षक अभियंता, उत्तर 
कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा, ठाणे 


1००00७० 


1००७१ मप्रवि-२४२३ 
PWMH- 
६४९६९ 
PWMH- 
८४४५१ 


1००७२ 


>छ 
० 


1००७४ PWMH- 


८९४४१ 


A) 
ली 


1००७६ PWMH- 


८१२४० 


an 


1००७८ 


A 
७ 


1००८७ PWMH- 


६२२९५ 


५९) wa “५ A 
AU “५ wo 


A 
(७ 


1००९८ 


अनुक्रमांक ६(४) येथील कै. श्री. नंदकिशोर विश्वनाथ मोराणकर यांना ठेवियो १०.२०/(१०९/२०२०)/अर्थ-१ दि. ०९.०३.२०२१ रोजीच्या या शासन निर्णयान्वये 
निधी वितरीत करण्यात आला होता परंतु सदरचा निधी खर्च न झाल्याने पुन:श्च या शासन ज्ञापनान्वये निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.01.27 16:49:57 +05'30' 


(सतिश जोंधळे) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


